जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.४४/कार्यासन-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.३४/कार्यासन-११, दि.१८/९/२०२३ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/२/२०२४ 
४. जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र जा.क्र.प्रशासन/७४११/२०२३, दि.२/१२/२०२३ 
प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील १३९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.१/९/२०२३ ते २९/२/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. १/३/२०२४ते दि. ३१/८/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील 
१३९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद केलेली १३९ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
pa | अधीक्षक ४ 
२ सहायक अधीक्षक १२ 
३ ISTH (उ.श्रेणी २ 
४ लघुलेखक (निम्न श्रेणी) इंग्रजी ४ 
4 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) मराठी १ 
& वरिष्ठ लिपीक १९ 
कनिष्ठ लिपीक ५६ 
मुख्य बेलिफ ४ 
९ बेलिफ १७ 
१० Rm 11 | १३ 
११ वाहनचालक १ 
१२ पहारेकरी 
१३ पुर्णवेळ सफाईगार 
१४ अंशकालीन सप 
एकूण १३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.४४/कार्यासन-११ 


२. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबागया कार्यालयासाठी "मागणी क्र.जे-१,२०१४, 
न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
(दत्तमत) (अनिवार्य)(२०१४ ०१७२) ०१, वेतन" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१/२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१४४००२३६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HEMANGI AJIT बा 


2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344150a 
5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHETYE enema 
(हेमांगी शोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत:- 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड - अलिबाग. 
६) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
७) विधि व न्याय विभाग, कार्या.-२०/कार्या.-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


